नगर विकास विभागाच्या (खुद्द) वाहन 
आढाव्यास मान्यता देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०१४/प्र.क्र.२८/१४/नवि-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
तारीख: २४ मार्च, २०२२. 


वाचा: वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. वाहन प्र.क्र.६४५/२००१/विनियम, दि. १०.९.२००१ 
प्रस्तावना: 

वित्त विभागाने त्यांच्या शासन निर्णय दि. १०.९.२००१ अन्वये शासकीय व इतर 
कार्यालयांमध्ये वाहनांच्या वापराबाबत धोरण निश्चित Hse आहे. त्यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय 
विभागांने त्यांच्याकडील (प्रादेशिक कार्यालयासह) वाहनांचा आढावा घेण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 
यास अनुसरुन नगर विकास विभागाचा (खुद्द) वाहनांचा आढावा मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. राज्यस्तरीय वाहन 
आढावा समितीने विभागाच्या वाहन आढाव्यास मंजूरी दिली असून त्या अनुषंगाने शासन निर्णय 
निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

नगर विकास विभागाकरीता मा.मंत्री, नगर विकास व मा.राज्यमंत्री, नगर विकास यांच्यासाठी 
२ वाहने तसेच वाढत्या नागरीकरणामुळे नगर विकास विभागाकडील Tess कामकाज त्याचबरोबर 
मा.उच्च न्यायालय, मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, महालेखापाल कार्यालय, अधिदान व 
ळेखा कार्यालय इत्यादी कार्यालयात सतत जावे लागत असल्याने नगर विकास विभाग (खुद्द) साठी 
आणखी एक स्टाफ कारची नितांत आवश्‍यकता असल्याने नगर विकास विभागासाठी एकूण ६ वाहने 
मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागामार्फत राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीस करण्यात 
आला होता. राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने त्यास मान्यता दिली असून त्यानुसार नगर विकास 
विभाग (खुद्द) साठी खालीलप्रमाणे पदाधिकारी यांच्यासाठी २ वाहने, विभागाच्या अपर मुख्य सचिव/ 
प्रधान सचिव/ सचिव यांच्यासाठी २ वाहने व विभागातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी २ स्टाफ 
कार अशी एकूण ६ वाहने मंजूर करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र पदाधिकारी/अधिकारी अनुज्ञेय वाहन 
fe | . | मा. मंत्री, नगर विकास Se 0 
मा. राज्यमंत्री, नगर विकास | aa 
अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ शिडी 
सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः वाहन २०१४/प्र.क्र.२८/१४/नवि-८ 


४. । अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ शिंका 
सचिव ( नवि-२) नगर विकास विभाग 

५. | स्टाफ कार २ 

एकूण ६ 


२. सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४०/व्यय-३ व क्र.२३/ २०२२/ 
विनियम, दिनांक १०.३.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीने तसेच राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२४१६४४३१६५२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SHIVAJI BABURAO CHAVAN 
Date: 2022.03.24 16:45:35 +05'30' 


(शिवाजी बा. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


. मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. राज्यमंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (नवि-१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. उपसचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. वित्त विभाग, विनियम/व्यय-३ मंत्रालय, मुंबई 

७. निवडनस्ती (नवि-८/नोंदणी शाखा) 


Cc A A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


